मुंबई हहर भूमापन व भूमी अभिलेख विभागातील ४२ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक 
३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक-अस्थायी-२०२१/प्र.क्र.६२/ई-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०१ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :- 
१ 


२ 


3 
8 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००४/प्र.क्र.८८/ल-१, दिनांक २८.०३.२००६. 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. अस्थायी-२०१९/प्र.क्र.३४४/ई-७, दिनांक १५.१०.२०२०. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक १५.०२.२०२१. 
जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचे क्रमांक आस्था/कार्या-३/मुदतवाढ/भु.व भूमि अभि.शाखा/२०२१/४८४, 
दि.०३.०३.२०२१. 


Se TEU aD sw 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००४/प्र.क्र.८८/ल-१, दिनांक २८.०३.२००६ 
अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर भूमापन व भूमी अभिलेख विभागातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात 
आलेला आहे. तर शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. अस्थायी-२०१९/प्र.क्र.३४४/ई-७, दिनांक १५ 
ऑक्टोबर, २०२० अन्वये जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्या आस्थापनेवरील मुंबई शहर भूमापन व भूमी 
अभिलेख शाखेतील ४२ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. 
2. आता झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 94.02.2029 
अन्वये सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मूदतवाढ देण्याचे अधिकार सर्व 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले असून सदर अधिकारात खालील ४२ अस्थायी पदांना, या 
पदांपैकी एकही पद सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता Rat नव्हते वा व्यपगत झालेले नाही, तसेच 
कमी करण्यात आलेले नाही या अटिच्या अधिन राहून दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
|: - ती” | सहायक संचालक नगर रचना | 0d | q 
सहायक अधिक्षक क्र.१व 2 ०२ 
सहाय्यक लेखा अधिकारी pod | q 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी-२०२१/प्र.क्र.६२ /ई-७ 


४ परिरक्षण भूमापक a ae q 
षु वरिष्ठ आरेखक व आरेखक ०७ 
& लघुलेखक (निम्नश्रेणी) pod q 
वरिष्ठ लिपीक ०२ 
वरिष्ठ बांधणीकार व कनिष्ठ बांधणीकार pod q 
वाहन चालक pod q 
| 9 | ० दप्तरबंद pod q 
|. a | q खलाशी ०९ 
१२ शिपाई ०५ 
एकूण पदे -: ४२ 
३. यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक सी-१, २०२९-जमीन महसूल-१०३ भूमी अभिळेख-(०१) (०३) 


जिल्हाधिकारी, मुंबई (अनिवार्य) ०१, वेतन (२०२९ ०७५२)” या लेखशिर्षाखाली खर्ची टाकून वित्तीय वर्ष 
२०२१-२०२२ खाली मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०११४५२०८२६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SANTOSH HARIDASRAO BHOGLE 
S A N TO S H DN: ०4 ‘Government Of Maharash' =REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=cfe36679ae 1 2922422bc5e7f7d27784 1f1 fe67725f465c2 
H A R | DA S R A O B H O G L E 72fd6727259260b3d, ‘SANTOSH HARIDASRAO BHOGLE 
Date: 2021.04.01 15:01:39 +05'30' 
sy ह 
( डॉ. संतोष भोगले ) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, फोर्ट, मुंबई ४००००१ 
) जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा परीक्षा), मुंबई. 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) वित्तविभाग, कार्यासन व्यय-९/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन ब-१, ल-१, ई-६, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०) निवड नस्ती, कार्यासन/ई-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


